सन 2020-29 या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत (माहे जानेवारी २०२१). 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-१३२०/प्र.क्र. ५४/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र. क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६/०४/२०२०. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१४ मे, २०२०, दि.२ जुले, २०२० दि.१४ ऑगस्ट, २०२०., 
दि.२५ ऑगस्ट २०२० , दि.१९ ऑक्टोबर, २०२०, दि.२३ ऑक्टोबर,२०२० व 
दि. १४ डिसेंबर,२०२०. 
३) अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांचे क्र. 
कार्यासन- ९ रानिवि/३७४३/दि.१८ जानेवारी, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये 
माहे जानेवारी ते मार्च, २०२१ या तीन महिन्यांचे वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन व वेतनेतर यावरील खर्च 
भागविण्यासाठी अनुक्रमे रुपये १७४४.१० लक्ष व ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठी रुपये २४८.४८/- 
इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. 


2: या विभागाच्या अर्थसंकल्प शाखेने मागणी क्रमांक के-७, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५ 
खादी व ग्रामोद्योग (२८५१ ०५८५) या लेखाशिर्षाखाली ७५ टक्केच्या मर्यादेत ३६ सहायक अनुदान (वेतन) 
या उपलेखाशिर्षांखाली अनुदान उपलब्ध करुन दिल्याने माहे नोव्हेंबर, व डिसेंबर २०२० या दोन 
महिन्याचा वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन इ. खर्च भागविण्यासाठी रूपये ११,६२,६६,०००/- (अकरा कोटी 
बासष्ट लाख सहासष्ट हजार फक्त )इतके अनुदान संदर्भ क्रमांक ७ येथील दिनांक १४ डिसेंबर, २०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता सदर उप लेखाशिर्षाखाळी ९०% 
च्या मर्यादेत तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 


३. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा माहे जानेवारी, २०२१ या महिन्याचा वेतन, 
सेवानिवृत्ती वेतन इ. यावरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


खादी व ग्रामोद्योग मंडळास माहे जानेवारी, २०२१ या महिन्यांचा वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन, 
अंशदानावरील खर्च भागविण्यासाठी ३६ सहाय्यक अनुदान (वेतन) या उदिष्टांसाठी रुपये 
५,८१,३३,०००/ (रुपये पाच कोटी vera लाख तेहतीस हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केव्हीबी-१३२०/प्र.क्र. ५४/उद्योग-६. 


२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक के-७, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५ खादी व ग्रामोद्योग 
(००) (००) (०१) खादी व ग्रामोद्योग मंडळाला सहाय्यक अनुदान (दत्तमत) (२८५१ ०५८५) ३६, सहाय्यक 
अनुदान (वेतन) या उद्दिष्टाखालील सन २०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. सदर रक्कमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग 
संचाळनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. सदर अनुदान 
खर्च झाल्याबाबतचे विनियोग प्रमाणपत्र मंडळाने शासनास व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना विहित 
काळावधीत सादर करावे. तसेच लेख्यांच्या खर्चमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
यांच्याकडून विचारणा करण्यात येईल, तेव्हा लेख्यासंबंधीची आवश्‍यक ती कागदपत्रे मंडळाने 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावीत. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३० / २०१३/ विनियम, 
दि.१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८- भाग-१, उपविभाग-१,अनुक्रमांक 
२७ नियम क्रमांक १४९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०२२३११३८२०१७१० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepali Sayaji Patil 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Industries Energy & 


D | 1 11 Pp 1 | Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

e e p a | ठे yaj | a t | 2.5.4.20=b9e1548d824e3f7009891624cf665609c7dcf4fcO2e9f55da 
5f39a5a910d5949, cn=Deepali Sayaji Patil 
Date: 2021.02.23 11:44:10 +05'30' 


(दिपाली पाटील) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


माहितीसाठी व आवड्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित . 

१ विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 

३3 अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८ वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 

९लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 

१० कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-३,१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 
११ कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२ निवड नस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


